शासन निर्णय दिनांक २२/१२/२०१७ नुसार 
अतिरिक्त दायित्वास मान्यता देण्याबाबतचे 
अधिकार व कार्यपध्दतीबाबत मार्गदर्शक सूचना 
लागु करावयाच्या प्राधान्यक्रमातील प्रकल्पांच्या 
यादीस मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र.निविदा-१२१३/(७३५/१३) मोप्र-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २४ जून २०२१ 


१. झासन निर्णय क्र.निविदा-१२१३/(७३५/१३)मोप्र-१ दि.२२/१२/२०१७. 
२. शासन निर्णय क्र. निविदा-१२१३/(७३५/१३)मोप्र-१ दि.०१/०३/२०१९ 
३. शासन निर्णय क्र. निविदा-१२१३/(७३५/१३)मोप्र-१ दि.११/०९/२०१९ 
४. शासन निर्णय क्र. निविदा-१२१३/(७३५/१३)मोप्र-१ दि.०५/१२/२०१९ 
५. मुख्य सचिव यांचे अध्यक्षतेखाली दि. १८/०५/२०२१ रोजी मंत्रालय, मुंबई येथे संपन्न झालेल्या 
बैठकीचे इतिवृत्त क्र.निविदा १२१३/प्र.क्र.9३५/१३/मोप्र-१ 
प्रस्तावना:- 


जलसंपदा विभागाने संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये सिंचन प्रकल्पावरील आर्थिक 
दायित्वावर नियंत्रण ठेवण्याच्या दृष्टीने निविदेवरील निर्माण होणाऱ्या अतिरिक्त दायित्वास मान्यता 
देण्याबाबतचे अधिकार व कार्यपध्दतीबाबत मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या आहेत. सदर शासन निर्णय 
हा केंद्र अर्थसहाय्यित प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना, आत्महत्याग्रस्त जिल्हयातील प्रकल्प तसेच 
अवर्षण प्रवण भागातील प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी राज्य शासनाने केंद्र शासनाच्या अर्थसहाय्याने 
प्रस्तावित केलेली बळीराजा जलसंजीवनी योजना व अनुऱोषांतर्गत असलेल्या प्रकल्पांच्या करारामधील 
वाढीव दायित्वासाठी लागू करण्यात आला आहे. 


तसेच संदर्भ क्र.२ अन्वये इतर प्रकल्पांतर्गत कामांच्या निविदांवरील निर्मित दायित्वाच्या 
अनुषंगाने कार्यपध्दत ठरविण्यात आली आहे. या आदेशाच्या कार्यान्वयनामध्ये येत असलेल्या 
अडचणीबाबत क्षेत्रीय स्तरावरुन शासनाला अवगत करण्यात आले होते. या अडचणींचा विचार करता 
संदर्भ क्र. २ चा शासन निर्णय अधिक्रमीत करुन संदर्भ क्र. १ चा शासन निर्णय निवडक ३९ प्रकल्पांना 
संदर्भ क्र. ३ अन्वये लागू करण्यात आला होता. तथापि झासनाचे पुढील आदेशा प्राप्त होईपर्यत संदर्भ 
क्र. ३ नुसार कार्यवाही करण्यात येऊ नये, असे संदर्भ क्र. ४ अन्वये सर्व महामंडळांना कळविण्यात आले 


होते. 


शासन निर्णय क्रमांकः निविदा-१२१३/(७३५/१३) मोप्र-१ 


दरम्यान प्रगत अवस्थेतील प्राथम्याने पूर्ण होणाऱ्या प्रकल्पांना संदर्भ क्र.१चा शासन निर्णय लागू 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्या अनुषंगाने संदर्भ क्र. २, 3, व ४ वरील आदेशा देखिल 
अधिक्रमीत करण्याची बाब विचाराधीन होती. 


संदर्भ क्र.१ मधील शासन निर्णयात नमूद प्रकल्पांव्यतिरिक्‍त इतर प्रकल्पांच्या दायित्वास मान्यता 
देण्याबाबतचे अधिकार व कार्यपध्दती ठरविण्याची बाब विचाराधीन होती. संदर्भ क्र. १ च्या शासन 
निर्णयातील मुद्दा क्र. १.३ मध्ये नमूद तरतूदीमध्ये समाविष्ट नसलेल्या प्रकल्पांतर्गत कामाच्या 
निविदांवरील निर्मित अतिरिक्‍त दायित्वाच्या अनुषंगाने खालील प्रमाणे आदेश देण्यात येत आहेत. 
शासन निर्णय:- 

१) संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयातील तरतूदी व कार्यपध्दती प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना, 
बळीराजा जलसंजीवनी योजना, अनुशेष या व्यतिरिक्त परिशिष्ट “अ” व परिशिष्ट “ब” मध्ये 
जोडण्यात आलेल्या यादीतील प्रकल्पांना सुधारीत प्रशासकीय मान्यता किंमतीच्या मर्यादेत 
लागू करण्यात येत आहेत. 

२) परिशिष्ट “ब” मध्ये नमूद ९ प्रकल्पांना या शासन निर्णयाच्या दिनांकापर्यंत निविदांवर निर्माण 
झालेले अतिरिक्‍त दायित्व रक्‍कम निश्चित झाल्यानंतर केवळ एका वेळेसाठी संदर्भ क्र.१ 
येथील शासन निर्णयाप्रमाणे कार्यवाही करता येईल. 

३) परिशिष्ट “अ” व परिशिष्ट “ब” येथे नमूद प्रकल्पांव्यतिरिक्‍त इतर प्रकल्पांच्या बाबतीत 
परिशिष्ट " अ” व परिशिष्ट “ब” मधील प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर आवऱ्यकतेनूसार उपलब्ध 
अर्थसंकल्पीय तरतूदीच्या अधिन राहून अतिरिक्त दायित्व मंजूर करण्याबाबतचे स्वतंत्र 
आदेश निर्गमित करण्यात येतील. 

४) या आदेशान्वये संदर्भ क्र.२ ,३, व ४वरील आदेश अधिक्रमित करण्यात येत आहेत. 

५) परिशिष्ट "अ "व परिशिष्ट “ब” मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या यादीतील प्रकल्प पुढील ३ 
वर्षाच्या आत पूर्ण होतील असे आर्थिक व भौतिक नियोजन महामंडळ स्तरावर करण्यात यावे. 


सदर झासन निर्णय नियोजन व वित्त विभागाच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. सदर 
शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा सांकेतांक २०२१०६२४१६३३१३७९२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांचे आदेशानुसार व नावांने. १ 
Atul Ashok Kapole 


(अतुल अशोक कपोले) 
मुख्य अभियंता (द.व.प्र] व सहसचिव, महाराष्ट्र शासन 
सहपत्र:परिशिष्ट-अ वब 
प्रत, 
१. महालेखापाल(लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य ,मुंबई/नागपूर 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः निविदा-१२१३/(७३५/१३) मोप्र-१ 


२. खाजगी सचिव, मा.मंत्री, जलसंपदा विभाग,मंत्राळय,मुंबई 

३. खाजगी सचिव, मा.राज्यमंत्री, जलसंपदा व जलसंधारण विभाग,मंत्राळय,मुंबई 
४. अ.मु.स, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय,मुंबई 

५. अ.मु.स, वित्त विभाग, मंत्रालय,मुंबई 

६. अ.मु.स, नियोजन विभाग, मंत्राळय,मुंबई 

७. सचिव (विधी व न्याय विभाग), मंत्रालय, मुंबई 

८. सचिव (लाक्षेवि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय,मुंबई 

९. सचिव (प्रकल्प व समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०.मुख्य अभियंता (द.व.प्र] व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११.मुख्य अभियंता (जस) व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२.मुख्य अभियंता (पा) व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३.सर्व उपसचिव/अवर सचिव/उपअभियंता, जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
१४.सर्व कार्यकारी संचालक, पाटबंधारे विकास महामंडळे 

१५.महासंचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था, नाशिक 

१६.सर्व मुख्य अभियंता, पाटबंधारे विकास महामंडळे अंतर्गत 

१७.सर्व अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा विभाग 

१८. मोप्र-१ कार्यासन संग्रहार्थ 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः निविदा-१२१३/(७३५/१३) मोप्र-१ 


शासन निर्णय क्र. निविदा १२१३/प्रक्र.७३५/१३/मोप्र-१ दि. २४ जून २०२१ चे सहपत्र 


परिशिष्ट - अ 

अ.क्र प्रकल्पाचे नाव महामंडळाचे नाव 
"| शंकरराव चव्हाण विष्णुपुरी प्रकल्प 
२ पाथरवाडी सा.त. 
३ वनगांव पोहेरी 
8 अंबड ल.पा. प्रकल्प 
ष्‌ फुलंब्री 
द वणी गोदावरी मराठवाडा 
७ उर्ध्व प्रवरा (निळवंडे-२) पाटबंधारे विकास 
८ पाथरवाला उ.पा. बंधारा महामंडळ 
९ कृष्णा मराठवाडा सिचन प्रकल्प 
॥ ० मांजरा प्रकल्प 
a q उर्ध्व गोदावरी प्रकल्प व प्रकल्पांतर्गत १० 

वळण योजना 
१२ ।संगमवाडी बृ. ल.पा. प्रकल्प 
१३ बळेगांव 
१४ कन्हान नदी प्रकल्प 
र : ea a aces विकास 

लखमापूर महामंडळ 
१७ लखमापूर 
१८ तुरागोंदी 
१९ जनाई शिरसाई 
२० जांबरे 
२१ करंबळी 
२२ वडीवळे मध्यम प्रकल्प 
23 सिना माढा उसियो 
२४ आंबेओहोळ (ATATS) महाराष्ट्र कृष्णा खोरे 
8 आष्टी उसियो विकास महामंडळ, पुणे 
२६ उचंगी 
२७ भीमा (उजनी) 
२८ । नागनवाडी 
२९ ।दुधगंगा 
३० | सर्फनाला 
३१ एकरुख उसियो 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः निविदा-१२१३/(७३५/१३) मोप्र-१ 


३२ । गुरुवर्य के. लक्ष्मणरावजी इनामदार (जिहे 
कठापूर उसिंयो) 
३३  । नीरा देवघर 
३४  ।सोनूलं 
३५ ।वकुर्डउसियो. 
३६ टेमघर प्रकल्प 
३७ जांभळी 
३८ «| GRU 
Se तापी पाटबंधारे विकास 
र See महामंडळ, जळगांव 
४२ मुंदखेडा 
४३ गडनदी 
४४ तिडे ल.पा. प्रकल्प 
४५ बेडवाडी 
४६ मुचकुंदी 
४७ कोथेरी 
४८ येलोंदवाडी 
४९ | नागेश्वरी 
५० देवघर कोकण पाटबंधारे 
५१ ओझ विकास महामंडळ ठाणे. 
५२ । itera 
५३ ।विडी 
५४  ।जामदा 
GY गडगडी 
५६ बिरवाडी 
५७ । देदोनवाडी 
५८ | सांबरकुंड 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः निविदा-१२१३/(७३५/१३) मोप्र-१ 


शासन निर्णय क्र. निविदा १२१३/प्रक्र.७३५/१३/मोप्र-१ दि. २४ जून २०२१ चे सहपत्र 


परिशिष्ट -ब 
अ.क्र प्रकल्पाचे नाव महामंडळाचे नाव 
शि ताजनापूर उसियो गोदावरी मराठवाडा 
पाटबंधारे विकास 
महामंडळ 
» बघा Rot SER विदर्भ पाटबंधारे विकास 
३ अरकचेरी । 
महामंडळ 
४ कुऱ्हा वढोदा उसियो. तापी पाटबंधारे विकास 
५ बोदवड परिसर सिचन योजना महामंडळ, जळगांव 
६ पाली-भुतावली 
७ काळ कोकण पाटबंधारे विकास 
द कुडूप महामंडळ, ठाणे 
९ नाधवडे 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


